कारागृहातील सिद्धदोष dam संचित 
(Furlough) अभिवचन (?80।8रजा मंजुरीच्या 


नियमात आणि 


पद्धतीत 


सुधारणा 


सुचविण्यासाठी समितीची स्थापना करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओटी ०९१४/प्र.क्र.१७१/१४/तुरुंग-३, 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, तिसावा मजळा 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: ७ मार्च, २०१४ 


प्रस्तावना:- 
जनहित याचिका क्रमांक १२/२०१४ अंतर्गत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी कारागृहातील 


सिद्धदोष बंद्यांना संचित ([-॥॥०५७॥)/अभिवचन (Parole) रजा मंजुरीसाठी सध्या अस्तित्त्वात असणाऱ्या 
नियमांत आणि पद्धतींत सुधारणा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याबाबत दिनांक २५.२.२०१४ 


च्या आदेशान्वये निर्देश दिळे आहेत. तसेच, फौजदारी रिट याचिका क्रमांक 9082/2093 अंतर्गत 


संचित/अभिवचन रजेसंदर्भात होणाऱ्या विलंबावर उपाययोजना करण्याचे निर्देशसुद्धा मा.उच्च 


न्यायालयाने दिनांक १८.११.२०१३ च्या आदेशान्वये दिले आहेत. यास्तव उपरोक्त प्रयोजनावर 
शिफारशी करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एक समिती स्थापन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय:- 
कारागृहातील सिद्धदोष बंद्यांना संचित (Furlough)/ अभिवचन (Parole) रजा मंजुरीसाठी सध्या 
अस्तित्त्वात असणाऱ्या नियमात आणि पद्धतीत सुधारणा सुचवून शिफारस करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता देत आहे :- 


१ 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) 

प्रधान सचिव (विधी व न्याय) 

प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) 

अपर पोलीस महासंचालक तथा कारागृह महानिरीक्षक, पुणे 
अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक (प्रशासन) 

विभागीय आयुक्त, पुणे महसूल विभाग, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे 

संचालक, आरोग्य संचालनालय, मुंबई 

सहसचिव (तुरुंग) 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओटी ०९१४/प्र.क्र.१७१/१४/तुरुंग-३ 


उपरोक्त समितीने पुढील बाबींवर सध्या अस्तित्त्वात असणारे नियम आणि प्रचलित पद्धती व 
निर्देश लक्षात घेऊन तसेच त्यातील त्रुटी व उणीवांचा अभ्यास करुन मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
निर्देशानुसार त्यात कोणते बदल आवश्‍यक आहेत, याबाबत शासनास शिफारशी कराव्यात. 


(अ।। सध्या अस्तित्त्वात असणाऱ्या संचित व अभिवचन रजेसाठीचे नियम तपासून त्यातील व्रुटींवर 
उपाययोजना सुचविणे. 


(ब) मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक २५.२.२०१४ तसेच दिनांक १८.११.२०१३ आणि या व्यतिरिक्त 
इतर अन्य निर्णयांमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सध्याच्या नियमांमध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा 
सुचविणे. 

(क) संचित/अभिवचन रजा मंजुरीदरम्यान होणारा विलंब टाळण्यासाठी तसेच प्रलंबित अर्जावर 
नियमित आढावा घेण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी शिफारशी करणे. 


(ड) संचित/अभिवचन रजेसाठी बंद्यांकडून सादर करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांसाठी 
निश्चित असे निकष आणि पद्धती निर्धारित करणे, जेणेकरुन आजाराची गंभीरता / सत्यता 
तपासणे शक्‍य होईल. 


(इ) शासन परिपत्रक दिनांक २५.१.२००६ तसेच शासन अधिसूचना दिनांक २३.४.२०१२ नुसार 
अनुक्रमे संचित व अभिवचन मंजूर रजा व रजावाढ हा कालावधी शिक्षेमध्ये गणण्याची तरतूद 
आहे. सदर तरतुदीबाबत रजेचा कालावधी शिक्षाबाह्य कालावधी गणण्याबाबत कायद्यातील 
तरतुदी तपासून उचित शिफारस करणे. 


उपरोक्त समितीने त्यांच्या शिफारशी तीन महिन्यात शासनास सादर कराव्यात. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३०६११०३१८४७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhairawnath 


| Bhalchandra Parkhi 
B h al raw n at h DN: CN = Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


B h alc h an d (QI MAHARASHTRA, O = 


VERNMENT OF 
Parkhi तः 
+05'30' 
(मै.भा.पारखी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 
(१ प्रधान सचिव (विधी व न्याय), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओटी ०९१४/प्र.क्र.१७१/१४/तुरुंग-३ 


Q) प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(३) अपर पोलीस महासंचालक तथा कारागृह महानिरीक्षक, पुणे 
(3) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (प्रशासन) 

(५ विभागीय आयुक्त, पुणे महसूल विभाग, पुणे 

(६ कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे 

(७ संचालक, आरोग्य संचालनालय, मुंबई 

(८) सहसचिव (तुरुंग), गृह विभाग, मंत्रालय 

(९ मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

(९ अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहायक 

(१० मा.मंत्री (गृह) यांचे खासगी सचिव 

(११) मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खासगी सचिव 

(१२) सहायक सरकारी अभियोक्ता, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
(१३) निवड नस्ती (तुरुंग-३) 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


